उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदवीधर सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना 
तात्पुरत्या स्थानिक स्वरूपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 
दि.०१.०४.२०१७ ची पदोन्नती कोट्याची 
निवडसूची 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एसएलएस २०१७/(२५२/२०१७)/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ एप्रिळ, २०१८ 


आदेठा :- 


सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद केलेल्या पदवीधर सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा गट "अ" मध्ये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर रुपये १५६००-३९१०० या 
वेतन बँड (पीबी-३) मधील रुपये ५४०० या ग्रेड वेतनावर खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून ते 
सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोत्नत्या या, त्यांना ज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली 
ठेवण्यात आली आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यांत येत आहेत. उपविभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सदर पदोन्नतीमुळे, परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद Hoe अभियंता हे 
नियमित पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे 
नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना प्राप्त होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग / उपविभाग 
बंद झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्‍यकता 
भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना, शहोवटच्यास प्रथम (Last come first 
go) पदावनत करण्यात येईल. 


३. परिशिष्ट "अ" मधील अधिकार्‍्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
सदर पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखाद्या अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेझाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित असल्यास त्याच्या बाबतीत हे पदोन्नती आदेश 
आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०१७/(२५२/२०१७)/आ(वर्ग-२) 


४. त्याचप्रमाणे परिशिष्ट "अ" मधील मागास प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केले आहे या धारणेच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. तथापि, 
यापैकी एखाद्या अधिकाऱ्याने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केळे नसल्यास त्याच्या बाबतीत हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 


५. परिशिष्ट "अ" मध्ये नमूद केलेल्या पदवीधर सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या उपविभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) या पदांवरील पदोन्नत्या मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीठान क्र. 
८४५२/२००४ च्या निकालाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. तसेच सदर पदोन्नत्या श्री. आर. के. 
सबरवाल विरूध्द पंजाब सरकार या प्रकरणी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार होत असलेल्या 
पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहतील. तसेच हे पदोन्नती आदेश पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील 
Rea पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञेय याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार करण्यात येत आहेत. 


६. परिशिष्ट "अ" मधील पदवीधर सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना त्यांच्या वयाच्या ५०-५५ वर्षाच्या 
करण्यात येणाऱ्या पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहून उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदांवर पदोन्नत्या 


देण्यात येत आहे. 


७. पदोन्नती दिलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद अभियंत्याना सविस्तर पदस्थापना देण्याचे अधिकार 
संबंधित मुख्य अभियंता / शासनाच्या थेट नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता यांना देण्यात येत आहेत. 
संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी विभागातील कामाची निकड व सिंचन व्यवस्थापनातील 
पदे विचारात घेऊन तसेच मा. राज्यपाल महोदयांचे सन २०१८-२०१९ या अर्थसंकल्पिय वर्षाकरीता 
दिलेल्या निर्देशानुसार अनुऱेषाअंतर्गत जिल्हयातील (अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलढाणा) विभागीय 
संवर्ग वाटपानुसार मंजूर झालेल्या महसुली विभागांतर्गत समाविष्ट असलेल्या जिल्हयामध्ये प्राथम्याच्या 
रिक्‍त पदांवर सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करावेत. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक 
अभियंता यांनी संबंधित अभियंत्यांना वाटप करण्यात आलेल्या विभागातच सविस्तर पदस्थापना देण्याची 
कार्यवाही हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन दिवसात करण्याची दक्षता घ्यावी. 
उपविभागीय अभियंता पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत झालेल्या 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे, तात्काळ कार्यमुक्त करणे शक्य नसल्यास कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक ०८ मे, २०१८ पर्यंत कार्यमुक्त करावे व याबाबतचा एकत्रित अहवाल संबंधित 
महासंचालक / कार्यकारी संचालक तसेच शासनाच्या थेट नियंत्रणाखालील मुख्य अभियंता / अधीक्षक 
अभियंता यांनी दिनांक १७ मे, २०१८ पर्यंत न चुकता शासनास सादर करावा. विभागाचे शासन पत्र, 
क्रमांक संकीर्ण-२०१७/(१७३/१७)/आ (वर्ग-२), दिनांक १२ जुले, २०१७ नुसार दिलेल्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०१७/(२५२/२०१७)/आ(वर्ग-२) 


८. सदर पदोत्नत्या जरी तात्पुरत्या / अभावित असल्या तरी कालांतराने त्या नियमित होत 
असल्यामुळे जे अभियंते पदोन्नती नाकारतील, त्यांचा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ काढून 
घेण्यात येईल, याची संबंधितांना लेखी जाणीव करून द्यावी. एखाद्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ याने 
उपविभागीय अभियंता पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याप्रमाणे अहवाल तात्काळ शासनास सादर 
करावा. एखाद्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ याने पदोन्नती नाकारल्याखेरीज त्यांचे दिनांक ०१ मे, २०१८ 
पासूनचे सहायक अभियंता श्रेणी-२ या पदावरील वेतन काढण्यात येऊ नये. याबाबतची जबाबदारी 
संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यावर राहील. 


९. उपविभागीय अभियंता पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची 
राहील. याबाबत दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. सदर 
पदावर एक महिन्याच्या आत पदोन्नत अधिकारी हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे 
गृहीत धरून त्यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या 
पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास 
तात्काळ सादर करावी. 


१०. उपविभागीय अभियंता पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, पदोन्नत अभियंत्यांने नाकारल्यास 
त्यांचेबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


११. संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी आलेल्या 
अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू करून न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कार्यकारी 
अभियंत्यावर / आस्थापना अधिकाऱ्यावर याबाबतची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


१२. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सर्व उपविभागीय अभियंत्यांनी दिनांक ३१.०३.२०१७ 
अखेरची मत्ता व दायित्व विवरणपत्रे सादर केल्याची खात्री करूनच त्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा 
मुख्य अभियंत्यांनी निर्गमित करावेत. 


१३. सदर पदोन्नत्या या तात्पुरत्या असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील प्रसिध्द करण्यात यावयाच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीचे अधीन राहून करण्यांत येत आहेत. त्यामुळे त्यांना उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील ज्येष्ठतेसाठी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस २०१७/(२५२/२०१७)/आ(वर्ग-२) 


१४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०४२५१७३२०७०५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे आदेश जलसंपदा विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्यांची प्रत संबंधीतांनी उपलब्ध करुन घेवून पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


IN, it Of Mah ht i=Water Ri S 
Depart! it, postalCode=400032, st=Mahi hi 
| fa a | 2.5.4.20=bf1 b26f0a8f1 d09e25cd9d6bf37b84d8e843d220d272 
if12bd94b7eee7 1751 . Birajdar 
Date: 2018.04.25 18:12:50 +05'30' 


(च. आ. बिराजदार) 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : परिशिष्ट “अ 


प्रत, 


-O 


सामान्य प्रशासन विभाग (92 व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 

प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, सं.प्र.सं.ज.व सु., महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक, 
महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता, 

सह सचिव (प्रशा) / सर्व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक, 
अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे, 
अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक, 

अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे, 

अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 

संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यालयामार्फत) 

कार्यासने -आ (स.अ.श्रेणी-२) / आ(संनि) / गोपनीय, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
आ ।(वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


AY 


CC ww 


yaa) 


S क 
५_- > ८-८ <>. ८ट->- *-> <-> <-> २ 


“०? (२ 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


AD 
0 
:--> > << 4-< <८- > > <:- << > > <> >. ३. 


२१ 
२२ 
२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र "अ 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) (पदवीधर) या पदावर पदोन्नती देण्याबाबतचे विवरणपत्र . 


शासन आदेश क्रमांक : एसएलएस २०१७/(२५२/२०१७)/आ(वर्ग-२), दिनांक २५ एप्रिल, २०१८ 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला नाद पदस्थापना 
विकल्प जी 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | ५ ६. | ७ | ८ 
i ४११ श्री. शिंदे अंकुछा खुला ।मुख्य अभियंता, कोकण कोकण-१ | कोकण-१ |मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
गंगाराम प्रदेश, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
मुंबई 'कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, yg महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
२ ९६० श्री. मिरजकर खुला ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन पुणे पुणे  ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन 
संजय राजाराम (जलसंधारण), पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत पुणे 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
३ | १०४० श्री. देशमुख खुला ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन पुणे पुणे  ।मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
माणिक रामचंद्र (जलसंधारण), पुणे विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
४ | १०४२ श्री. चोपडे दत्तात्रय | खुला अधीक्षक अभियंता व औरंगाबाद | औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
नानासाहेब प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
प्राधिकरण, बीड औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
4 | १०४५ श्री. कावळे अजय | इ.मा.व. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर | RT अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अरुण प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
नागपूर विभागातील रिक्‍त पदी 
६ | १०४६ श्री. साहुत्रेधनंजय | खुला |।मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे पुणे  ।मुख्य अभियंता, लघु सिचन 
श्रीकांत जलसंपदा विभाग, पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत पुणे 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७ | १०४७ श्री. गंगधडे गजानन | खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
दामोधर विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८ | १०४८ श्री. पाटील धनराज | खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा | कोकण-२ | कोकण-२ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
आनंदराव विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-२ (मुंबई शहर, मुंबई 
उपनगर, ठाणे) महसुली विभागातील 
रिक्‍त पदी 
९ | १०४९ श्री. डांगे मुकुंद खुला ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर | RT अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
मोरेश्वर प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
नागपूर विभागातील रिक्‍त पदी 
| १०५० श्री. दामा दयासागर | खुला ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन पुणे पुणे ae अभियंता, लघु सिचन 
योगीराज (जलसंधारण), पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत पुणे 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
i १ | 9049 श्री. शिदे बाबासाहेब | खुला |।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
गणपतराव विभाग, उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गत 
प्रदेश, नाशिक नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
१२ । १०५२ श्री. घनवटरामचंद्र | खुला ।मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 


हरिबा 


जलसंपदा विभाग, पुणे 


विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | ५ ae | 6 | ८ 
१३ | १०५३ श्री. तोलगेकर खुला | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), पुणे पुणे  ।मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
दिपक गुंजप्पा जलविद्युत प्रकल्प व विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
गुणनियंत्रण, पुणे विभागातील रिक्‍त पदी 
१४ । १०५५ श्री. चोपडे विजय खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
राजाभाऊ विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
१५ | १०५६ श्री. भंडारी नितिन | खुला मुख्य अभियंता, जलसंपदा नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
सुभाष विभाग, उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गत 
प्रदेश, नाशिक नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
१६ | १०५९ श्री. पाटील देवानंद | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, तापी नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
चंपालाल पाटबंधारे विकास महामंडळ, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
जळगांव नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
१७ | १०६० श्री. खुजे प्रशांत इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती ।मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
बाबाराव विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
१८ | १०६२ श्री. सातपुते राजेंद्र | इ.मा.व. ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
कृष्णराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
१९ | १०६३ श्री. बेंद्रे सतिठा इ.मा.व. ।मुख्य अभियंता (जसं), औरंगाबाद | औरंगाबाद |।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
मधुकरराव जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
२० | १०६४ श्री. सेलोकर राजेश | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
श्रीकृष्ण प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्त 
पदी 
२१ | १०६६ श्री. कावळे श्रीराम | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
रावजी प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२२ | १०६७ श्री. शेवाळे इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, तापी नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
नंदकिशोर भगवान पाटबंधारे विकास महामंडळ, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
जळगांव नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२३ | १०६८ श्री. बनकर शंकर | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे पुणे मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
मारुती विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे विभागातील रिक्‍त पदी 
मंडळ, पुणे 
२४ | १०६९ श्री. मोहिते राजेंद्र | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा =| कोकण-१ | कोकण-१ 'मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
रामचंद्र विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 


कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला डि पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | ४_| ५ ae | 6 | ८ 
२५ | १०७० श्री. पाटील रविंद्र | Sara. | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
दिनकर जलविद्युत प्रकल्प व प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
गुणनियंत्रण, पुणे नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२६ | १०७१ श्री. सोनवणे मधूकर | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
धर्मा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
प्रदेश, नाशिक नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२७ | १०७२ श्री. बिसेन बुनेन्द्र । इ.मा.व. मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
सिंह बाबुलाल विभाग, नागपूर नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
२८ | १०७५ श्री. घुगल गजानन | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
महादेवराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२९ | १०७७ श्री. पवार सुधीर इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा | अमरावती । अमरावती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
पांडुरंग विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
30 | १०७९ श्री. डोंगरे इ.मा.व. | मुख्य अभियंता, जलसंपदा अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा 
दिपककुमार विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
केशवराव महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
३१ | १०८१ श्री. वानखेडे प्रशांत | इ.मा.व. ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर नागपूर RT अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
रामचंद्र विभाग, नागपूर जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
३२ | १०८२ श्री. मानकापुरे इ.मा.व. ।|मुख्य अभियंता (जसं), पुणे पुणे मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
उदयकुमार सुधाकर जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३३ | १०८३ श्री. खुणे सुशिल | इ.मा.व. |कार्यकारी संचालक, विदर्भ नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
नामदेवराव पाटबंधारे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्त 
पदी 
३४ | १०८४ श्री. पाटील इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, तापी नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
हेमंतराव विक्रमराव पाटबंधारे विकास महामंडळ, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
जळगांव नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
३५ | १०८६ श्री. माळोकर इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
मधुकर मनोहरराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 


नागपूर 


नागपूर महसुली विभागातील रिक्त 
पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | 4 a [| 6 | ८ 
३६ | १०८७ श्री. मराठे मधुरा खुला |मुख्य अभियंता, लघु सिचन | कोकण-२ । कोकण-२ ।मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
प्रसन्न (जलसंधारणा), पुणे जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-२ (मुंबई शहर, मुंबई 
उपनगर, ठाणे) महसुली विभागातील 
रिक्‍त पदी 
३७ | १०९१ श्री. जडे ArT इ.मा.व. | मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
अशोक जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
३८ | १०९२ श्री. माळतकर हेमंत | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, तापी नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
गंगाधर पाटबंधारे विकास महामंडळ, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
जळगांव नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
३९ । १०९४ श्री. मडघे सोहन इ.मा.व. [FA अभियंता, जलसंपदा अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा 
दिगंबरराव विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
vo | १०९५ श्री. जाधव विकास | इ.मा.व. ।मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
नामदेवराव संकल्पचित्र संघटना, नाशिक संघटना, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
४१ | १०९६ श्री. मोटघरे मनिष | इ.मा.व. मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
वसंत विभाग, नागपूर नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
४२ | १०९८ श्री. लांजेवार इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
ज्ञानेश्वर गोविंद प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
४३ | ११०६ श्रीमती कुलकर्णी खुला jailer अभियंता व पुणे पुणे  ।अधीक्षक अभियंता व संचालक, 
कविता विजय संचालक, पाटबंधारे संशोधन पाटबंधारे संशोधन व विकास 
(जोशी कविता व विकास संचालनालय, पुणे संचालनालय, पुणे अंतर्गत पुणे 
रामकृष्ण) महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
४४ | ११२० श्री. लोढा सोनाली | खुला |कार्यकारी संचालक, विदर्भ नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
प्रेमचंद पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
नागपूर विभागातील रिक्‍त पदी 
४५ | ११२५ श्रीमती नवलाखा खुला | अभियंता, जलसंपदा पुणे पुणे aes अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
मधु प्रशांत (श्रीमती विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
भन्साली मधु विभागातील रिक्‍त पदी 
सुरजमल) 
४६ | ११२८ श्रीमती जोशी खुला |।मुख्य अभियंता (स्थापत्य), पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत 
मंजुषा राघवेंद्र जलविद्युत प्रकल्प व गुण प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत 
(कु.राडकर मंजुषा नियंत्रण, पुणे पुणे महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
नागनाथ) 
vo | ११३२ श्रीमती नायक खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा |। कोकण-१ | कोकण-१ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
मनिषा संजय (कदम विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
मनिषा संपतराव) 'कोकण-१ (पालघर, रायगड, 


रत्नागिरी, yg महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 38 | ५ ६. | i | ८ 
४८ | ११३७ श्री. रोकडे राजीव | वि.मा.प्र. मुख्य अभियंता (जसं), पुणे अमरावती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
शरदचंद्र जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
४९ । ११३८ श्रीमती चाफळे खुला ।मुख्य अभियंता, नियोजन व नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, नियोजन व 
जान्हवी हेमंत जलविज्ञान, नाशिक जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत नागपूर 
(दामले जानव्ही महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
रामकृष्ण) 
yo | ११३९ श्रीमती लिमये खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर नागपूर |अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, 
वैदही विजय विभाग, नागपूर नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
(aris अर्चना विभागातील रिक्‍त पदी 
वसंत) 
५१ | ११४१ श्री. बाबा प्रकार  । वि.मा.प्र. मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे औरंगाबाद [yee अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
मल्लिकार्जुन जलसंपदा विभाग, पुणे लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
५२ | ११४४ श्री. अग्निहोत्री खुला |।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
दिपकुमार कृष्णा (जलसंधारण), पुणे नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
५३ | ११५२ श्री. अपराजित खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा । कोकण-१ | कोकण-१ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
गिरिष पुरुषोत्तम विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, yg महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
५४ | ११५४ श्री. पंडीत इ.मा.व. | मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
मनोजकुमार जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसुली 
गोपाळराव विभागातील रिक्‍त पदी 
५५ |११५४-अ श्री. नाळे गुणाजी । इ.मा.व. |विशेष अधीक्षक, महाराष्ट्र पुणे नाशिक मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
नामदेव कृष्णा खोरे विकास संघटना, नाशिक अंतर्गत नाशिक 
महामंडळ, पुणे महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
५६ | ११५५ श्री. चौगुले खुला |।मुख्य अभियंता (जसं), पुणे अमरावती '।मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
शशिकांत भुपाळ जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
५७ | ११५६ श्री. शिदे अजित इ.मा.व. ।|मुख्य अभियंता (जसं), कोकण-२ | कोकण-२ ।जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शामराव जलसंपदा विभाग, पुणे 
५८ | ११५७ श्री. पवार अनिल खुला |।मुख्य अभियंता (जसं), पुणे औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
आत्माराम जलसंपदा विभाग, पुणे विभाग, पुणे अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
५९ । ११५९ श्री. जाधव हरीबा खुला |।मुख्य अभियंता (जसं), पुणे नाशिक मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
गोरख जलसंपदा विभाग, पुणे संघटना, नाशिक अंतर्गत नाशिक 


महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर ।महसुली विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला डि पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
Fa | २ ३ | 8 | ५ ६. | 6 | ८ 
go | ११६० श्री. इनामदार खुला ।मुख्य अभियंता (जसं), कोकण-१ | कोकण-१ |मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
देवदत्त सुरेश जलसंपदा विभाग, पुणे जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६१ | ११६१ श्री. कदम अजय खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा । कोकण-१ | कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
वसंत विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६२ | ११६२ श्री. कंक विनोद खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा । कोकण-१ | कोकण-१ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
दत्तात्रय विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६३ | ११६३ श्री. हिंगमिरे राजेश | खुला |मुख्य अभियंता, नियोजन व॒ | कोकण-१ | कोकण-१ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
शिवलिंग जलविज्ञान, नाशिक जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गी महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६४ |११६३-अ|श्री. बोरगावे दिपक | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, लघु सिचन | कोकण-१ | कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
रामचंद्र (जलसंधारण), पुणे जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६५ | ११६४ श्री. साळुंखे उमेश | खुला ।मुख्य अभियंता (जसं), कोकण-१ | कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
संभाजी जलसंपदा विभाग, पुणे जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गौ महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६६ | ११६५ श्री. इंदुरकर सुबोध | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती ।मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
मनोहरराव विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
६७ | ११६६ श्री. माने सुभाष खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा |। कोकण-१ | कोकण-१ मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, 
विठ्ठल विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई जलसंपदा विभाग, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ (पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदूर्गी महसुली 
विभागातील रिक्‍त पदी 
६८ | ११६७ श्री. पांडे आनंद खुला ।मुख्य अभियंता, लघु रिचन | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, लघु सिचन 
रामराव (जलसंधारण), पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
६९ । ११६८ श्री. भागवतकर खुला |मुख्य अभियंता, लघु सिंचन नागपूर नागपूर | RT अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
दिनेश मानिकराव (जलसंधारण), पुणे नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली 


विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | 4 ६. | 6 | ८ 
wo | ११६९ श्री. पाटील प्रकाशा | खुला मुख्य अभियंता, लघु सिचन | कोकण-१ | कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन 
निळकंठराव (जलसंधारण), पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत कोकण-१ 
(पालघर, रायगड, रत्नागिरी, 
सिंधुदूर्ग महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
७१ | ११७० श्री. राईकवार खुला |e अभियंता, गोसीखुर्द अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
राजेश अरविंद प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७२ | ११७१ श्री. टेंभरे शामसुंदर | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, लघु सिंचन | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
प्रल्हादाराव (जलसंधारण), पुणे विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७३ | ११७२ श्री. नांदेडकर खुला ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन नागपूर औरंगाबाद [yee अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
नितीन नेमीनाथ (जलसंधारण), पुणे लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७४ | ११७३ श्री. जोकार दिलीप | खुला मुख्य अभियंता, लघु सिचन | कोकण-१ | कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, लघु सिंचन 
मुरलीधर (जलसंधारण), पुणे (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत कोकण-१ 
(पालघर, रायगड, रत्नागिरी, 
सिंधुदूर्ग महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
७५ | ११७५ श्री. चावला खुला |।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
चरणचितसिंह प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
राजासिंग नागपूर नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
७६ | ११७६ श्री. शुक्ला समिर खुला |।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर औरंगाबाद |मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
दिनानाथ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७७ | ११७७ श्री. वैरागडे प्रमोद | इ.मा.व. | मुख्य अभियंता, गोसीखुद॑ नागपूर नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे 
दिवाकरराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
नागपूर नाशिक महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
७८ | ११८० श्री. प्रभावत नितिन | खुला |मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती ।मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
सुखलाल विभाग, नागपूर विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
७९ | ११८१ श्रीमती खातखेडे इ.मा.व. | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, नियोजन व 
सुनिता विजय जलविद्युत प्रकल्प व जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत 
गुणनियंत्रण, पुणे अमरावती महसुली विभागातील रिक्‍त 
पदी 
co | ११८२ श्री. कुलकर्णी खुला |।मुख्य अभियंता (विप्र), पुणे औरंगाबाद | yet अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
मनोज व्यंकटेश जलसंपदा विभाग, पुणे लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 


औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर «| reget विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प ay 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | ५ ae | 6 | é 
८१ | ११८३ श्री. राठी खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर औरंगाबाद ।मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, 
महेशकुमार विभाग, नागपूर औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
छगनलाल महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८२ | ११८४ श्री. शिवनकर इ.मा.व. ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
अनिलकुमार विभाग, नागपूर औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
काशिराम महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८३ | ११८५ श्री. असाटी नरेंद्र खुला ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा नागपूर औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
रमेशप्रसाद विभाग, नागपूर लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८४ | ११८६ | श्री. वंजारी इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द अमरावती | अमरावती [qe अभियंता (जसं), जलसंपदा 
पुरुषोत्तम शंकरराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८५ | ११८७ श्री. वैद्य श्‍यामराव | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर औरंगाबाद [ea अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
दयाराम प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
नागपूर महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८६ | ११८८ श्री. राजुरकर इ.मा.व. अधीक्षक अभियंता व नागपूर । औरंगाबाद मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
केशरीनंदन संचालक, पाटबंधारे संशोधन लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
भगवानजी व विकास संचालनालय, पुणे औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८७ | ११९० | श्री. उरकुडे महेन्द्र | इ.मा.व. | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), नागपूर औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
रामभाऊ जलविद्युत प्रकल्प व औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
गुणनियंत्रण, पुणे महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८८ | ११९१ श्री. भोमले राजु इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा । अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
अण्णाजी विभाग, नागपूर विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
८९ | ११९२ श्री. वैरागडे विकास | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, जलसंपदा अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
विठ्ठलराव विभाग, नागपूर विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
go | ११९३ श्री. मोहरकर इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, लघु सिचन नागपूर औरंगाबाद मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
विलास गोविंदराव (जलसंधारण), पुणे लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
९१ | ११९४ श्री. घुमडे अशोक | इ.मा.व. मुख्य अभियंता, जलसंपदा | अमरावती | अमरावती es अभियंता (जसं), जलसंपदा 
देवराव विभाग, नागपूर विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
९२ | ११९६ श्री. येळणे प्रशांत । इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर औरंगाबाद |मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
नामदेवराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 


नागपूर 


महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 


अ.क्र. | ज्ये. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | जात कार्यरत मुख्य अभियंता सादर ।महसुली विभाग | पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेली 
प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव केलेला ee पदस्थापना 
विकल्प uy 
वाटप करण्यात 
आलेला 
महसुली विभाग 
fa | २ ३ | 8 | 4 ६. | 6 | ८ 
९३ | ११९७ श्री. टिपले गिरीश | इ.मा.व. yee अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर औरंगाबाद ।मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
भय्याजी प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 
९४ | ११९८ श्री. वाकडे किशोर | इ.मा.व. |मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द नागपूर नागपूर ।मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
सखाराम प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
नागपूर नागपूर महसुली विभागातील रिक्त 
पदी 
९५ | ११९९ श्री. खोरगडे दिलीप | इ.मा.व. |अधीक्षक अभियंता व नागपूर । औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
रामराव संचालक, पाटबंधारे संशोधन औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 


व विकास संचालनालय, पुणे 


महसुली विभागातील रिक्‍त पदी 


